“उद्योग उप संचालक (प्रशासन) (गट-आ)” 
या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ ची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठसू-२०२१/७५/प्र.क्र.१७/उद्योग-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : १० फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११. 
2) शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२१२०/१८४/प्र.क्र.३६/उद्योग-३, दि.१८.०३.२०२० 
3) उद्योग संचालनालय, मुंबई, यांचे पत्र क्र.उसं/आस्थापना-१/अंतिम ज्ये.सू./ 
उ.उ.सं.प्र.गट-आ)/२०२१/ओअ-१४२, दि.४.०२.२०२१ 


शासन परिपत्रक :- 


उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “उद्योग उपसंचालक (प्रशासन) (गट-आ)” या संवर्गातील 
दि.०१.०१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र.२ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. उद्योग संचालनालयाने 
संदर्भ क्र.३ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार या संवर्गात दि.०१.०१.२०२० ते दि.३१.१२.२०२० या कालावधीत 
पात्र अधिकाऱ्यांची नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने नियुक्‍ती झालेली नाही. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार “उद्योग उपसंचालक 
(प्रशासन) (गट-आ)” या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० ते दि.३१.१२.२०२० या कालावधीची तात्पुरती अतिरिक्‍त 
ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आलेली नाही. यास्तव “उद्योग उपसंचालक (प्रशासन) (गट-आ)” या संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या “प्रपत्र अ” मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम 
न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास, त्यानुसार सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल 
होईल. 
४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०२१०१६४०२७०४१० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Santosh र 


si 


harashtra, ou=Industries, 
jepartment, postalCode=400032, 


2ba749d8a67dd1 0b00F555be263305 
‘tosh Jagatrao Kal 


Jagatrao Kale — आ य्य 


(संतोष ज. काळे) 
कक्ष अधिकारी 
प्रति, 
१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
२. संबंधित अधिकारी-(द्वारा-विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई) 
३. निवडनस्ती (उद्योग-३). 


शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठसू-२०२१/७५/प्र.क्र.१७/उद्योग-३, fF.90.02.2029 सोबतचे प्रपत्र “अ 


“उद्योग उप संचालक (प्रशासन) (गट अ)” या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१ ची अंतिम (18) ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र. | ज्येष्ठ नांव प जन्मतारीख नियुक्ती नियुक्तीचा म येष्ठ सेवानिवृत्ती क्षणिक अभिप्राय 
क्रमाक (नियुक्तीनंतर प्रवर्ग दिनांक (सरळसेवेने / मर्यादित | दिनांक / दिनांक अर्हता 
बदलला असल्यास विभागीय परीक्षेव्दारे | ज्येष्ठतेचा 
त्याचा दिनांक) नियुक्‍त उमेदवारांचा मानीव 
(वैध / अवैध) गुणवत्ता क्रमांक व दिनांक 
परीक्षेचे वर्ष) 


डर ब्वा कड जी कळा वळला डक oe वजय 
खुला ०५.०३.१९५९ | २२.०९.१९८३ पदोन्नती २२.०१.२०१६ | ३१.०३.२०१७ | एस.एस.सी. |शासन आदेशा क्र.इएसटी-२०१५/६०४/ 
प्र.क्र.११५/उद्योग-३, दि.२२.०१.२०१६ अन्वये 
उद्योग उप संचालक (प्रशासन) (गट अ) या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 
दिनांक 39.03.2090 रोजी सेवानिवृत्त . 


